अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“सहसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने दिलेली नियुक्‍ती 


नाकारल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र.४१/का.१४२७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक:- 


०२ मे, 2023 


संदर्भ :- १) नियोजन विभागाचे समक्रमांकीत आदेश दिनांक २९/११/२०२२. 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही १०८७/ ११३१/प्र.क.११-८९/ 
बारा, दिनांक ३०/०४/१९९१. 


३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक ०१/०४/२०१०. 


शासन Sear :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांना “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गात 
पदोन्नती देण्यात आळी आहे. सदर आदेशामधील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती 
नाकारली असल्याने संदर्भ क्र. २ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या झासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार त्यांचे नांव पदोन्नती आदेशातून रद्द करण्यात येत आहे :- 


उपसंचालकाचे नांव 


पदोन्नतीपूर्वीची 
पदस्थापना 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


ani 


श्री.वे.र.कुलकर्णी 


जिल्हा नियोजन 
अधिकारी (मानव 
विकास), जिल्हा 
नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी 

कार्यालय, जालना 


सहसंचालक (आर्थिक सेवा), मृद व 
जलसंधारण आयुक्तालय, 
औरंगाबाद. 


पदोन्नती 
नाकारली. 


2. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने जर त्यांना 
आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असेल तर वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/ 
प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१० मधील तरतूदीनुसार उचित कार्यवाही अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांचे स्तरावरुन करण्यात यावी. 


झासन Seal क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र.४१/का.१४२७ 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०३११४३५२४५१६ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


P RA KAS H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f90259e87b096080 1 edc0 1f52214ff1 b58c7e3c653fb93be 
£856f092941b9d7, 
pseudonym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491, 
B A BA N RAO G H A D G E serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A64538776718932 
2F02894733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2023.05.03 11:51:42 +05'30" 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद. 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२), मंत्रालय, मुंबई. 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 
कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 


. उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 


नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद/जालना. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 

निवडनस्ती (का. १४२७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


